aera आयुक्त, पिंपरी चिंचवड यांच्या 
आस्थापनेवरील पहिल्या, दुसऱया व तिसऱ्या 
टप्प्यात निर्माण झालेल्या एकूण २६३३ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२३. 


-०| 

rail 

— 
I 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओअपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दि.२८.०५.२०१८. 

) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.१७.०९.२०२०. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२६.०३.२०२१. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.३०.०९.२०२१. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२३.०३.२०२२. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२८.०९.२०२२. 

७ सहायक पोलीस महानिरीक्षक(नि.व स.),पोळलीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पो.आ.पिंपरी-चिंचवड/ /५१/२०१९, दि.०९.०२.२०२३. 

८) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


A 


ल 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस आयुक्त, पुणे 
TeX व पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड wer व 
परिसराकरीता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. या शासन शासन 
निर्णयानुसार पोलीस आयुक्‍्त,पिपंरी-चिंचवड यांचे आस्थापनेवर तीन टप्प्यात एकूण २६३३ पदे (पहिल्या 
टप्प्यात-६०% म्हणजे १५६८, दुसर्‍या टप्प्यात-२०% म्हणजे ५५२ व तिसऱ्या टप्प्यात २०% म्हणजे ५१३ 
पदे) निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 


२.  त्याअनुसार पहिल्या टप्प्यात निर्माण केलल्या विविध संवर्गातील १५६८ पदांना यापूर्वी वेळोवळी 
उक्त संदर्भीय क्र.२ ते ५ येथील नमूद शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ आली होती.यापूर्वी २६३३ पदांना 
संदर्भीय क्र.६ येथील दि.२८.९.२०२२ च्या शासन निर्णयाव्दारे दि.१.९.२०२२ ते दि.२८.०३.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


area निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


३. आता,सहायक पोलीस महानिरीक्षक fa स.) पोलीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई उपरोक्त संदर्भ क्र.9 येथील दि.०९.०२.२०२३ रोजीच्या पत्राव्दारे पोलीस आयुक्त,पिपंरी- 
चिंचवड यांचे आस्थापनेवर पहिल्या,दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या 
खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण २६३३ अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२३ पासून मुदतवाढ देण्याची 
विनंती केली आहे. 


अ) पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी पहिल्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली १५६८ 
पदांचा Tales खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र कार्यकारी पदे । पदसंख्या | अकार्यकारी पदे | पदसंख्या | दवाखान्याकरिता प पदसंख्या 
| पोलीस आयुक्‍त को प्रशासकिय aa वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- | 
अधिकारी १ फिजीशियन 
2 । अपर पोलीस | कार्यालय शिंदी वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- | 
आयुक्‍त अधीक्षक १ एमबीबीएस 
३ jade उप २ स्वीय सहायक दिनों वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- गि 
आयुक्‍त २ स्त्रीरोग तज्ञ 
be सहायक हळ कनिष्ठ श्रेणी हतं परिचारीका aa 
पोलीस आयुक्‍त लघुलेखक 
५ | पोलीस २४ लेखा अधिकारी Ee मिश्रक ॥ 
निरीक्षक 
६ | सहायक ३६ सहायक लेखा _ औषध निर्माण अधिकारी शि 
पोलीस अधिकारी 
निरीक्षक 
| पोलीस ६५ विधी अधिकारी २ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | 
उपनिरीक्षक (वैज्ञानिक सहायक) 
८ | सहायक ८८  । प्रमुख लिपीक _ वैज्ञानिक सहायक | 
पोलीस 
उपनिरीक्षक 
९ | पोलीस क्विं वरिष्ठ श्रेणी ९ क्ष-किरण तंत्रज्ञ hd 
हवालदार लिपीक 
| पोलीस नाईक ३३६ । कनिष्ठ श्रेणी २० ड्रेसर | 
लिपीक 
हि १ | पोलीस शिपाई ७४४. फोटोग्राफर वॉर्ड बॉय ०२ 
१२ फिंगर प्रिंट ~ आया a 
एक्स्पर्ट 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


१३ मोची za चपराशी aa 
| 98 हेडकुक a सफाईंगार २ 
a4 सहायक हेड २ कनिष्ठ श्रेणी लिपीक i | 
कुक 
१६ मेस UST ३ 
१७ | माळी [ee | 
१८ शिंपी ai 
१९ न्हावी शिका 
२० कार्यालयीन & 
शिपाई 
२१ सफाईगार १२ 
एकूण १४७८ 
ब) पिपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी दुसऱया टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली ५५२ 
पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र कार्यकारी पदे पदसं । अ.क्र.  अकार्यकारी पदे पदसंख्या 
ख्या 
fe 4) पोलीस निरीक्षक 9 se | वैदयकीय अधिकारी वर्ग १ एमबीबीबएस 1१ | 
२ सहायक पोलीस निरीक्षक १४ ।२ परिचारिका शिका 
३ | पोलीस उपनिरीक्षक २९ |।३ औषध निर्माण अधिकारी विक गे 
४ | सहायक पोलीस | ३२ ।|४ ड्रेसर 2 
उपनिरीक्षक 
५ | पोलीस हवालदार ६१ ।५ वॉर्ड बॉय शिक 
नि पोलीस नाईक ११६. |g आया 1१ | 
७ | पोलीस शिपाई २५९ ।७ चपराझी 1१ | 
एकूण-अ ५१६ ८ सफाईगार शिका 
८ कार्यालय अधीक्षक 1१ | एकूण-क ८ 
९ | कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक शिक 
| 9° | विधी अधिकारी | १__| 
Paar प्रमुख लिपिक a | 
१२ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१३ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक g 
१४ फिंगर प्रिंट एक्स्पर्ट शि 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


ara निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


१५ मोची शिळ आ 
१६ हेडकुक ee 
१७ सहायकहेडकुक | १ | 
१८ मेस Wee २ 
१९ माळी शिळा 
२० शिपी ae 
२१ न्हावी 1 १__| 
२२ कार्यालयीन शिपाई २ 
२२ सफाईंगार ४ 
एकूण-ब २८ 
एकूण अब ५४४ एकूण अ--ब५क ५५२ 
पिपरी- चिंचवड पोलीस आयुकक्‍्तालयासाठी तिसऱ्या टप्प्यामधीळ निर्माण करण्यात आलेली ५१३ 
पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र | कार्यकारी पदे पदसंख्या | अ.क्र पोलीस दवाखान्याकरीता पदसंख्या 
१ | पोलीस निरीक्षक षु Ea परिचारिका za 
२ सहायक पोलीस निरीक्षक ८ २ वॉर्ड बॉय | 
3 पोलीस उपनिरीक्षक २६ |।३ सफाईगार शिक 
४ सहायक पोलीस | ३१ एकूण-क ३ 
उपनिरीक्षक 
षु पोलीस हवालदार ५५ 
६ पोलीस नाईक ११२ 
७ पोलीस शिपाई २५२ 
एकूण-अ ४८९ 
८ | निम्न श्रेणी लघुलेखक aa 
९ विधी अधिकारी = 
| 9° | प्रमुख लिपिक a 
।_११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१२ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ६ 
१३ सहायकहेडकुक | 2 | 
१४ मेस Wee २ 
१५ कार्यालयीन शिपाई २ 
१६ SHS Ty ४ 
एकूण-ब २१ 
एकूण अब ५१० एकूण अ--ब-क ५१३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


२. म्हणून, आता पोलीस आयुक्त,पिंपरी-चिंचवड यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्‍त तक्ता (अ,ब व क) 
मध्ये नमूद केलेल्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या तप्प्यात निर्माण झालेल्या (१५६८--५५२--५१३) एकूण 
२६३३ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट,२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या 
अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केळी आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
यावे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 
२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 
उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 

३) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्ययबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 
आवड्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 

४) सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 
मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.८ येथील दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन 
निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. ही बाब विचारात घेता दिनांक ३१.०८.२०२३ अखेर पर्यंत पदांच्या 
आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, उपरोक्त अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण 
झाल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहिल. 


३. यासाठी होणारा खर्च हा गृह विभाग, मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १०९ जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ 
जिल्हा पोळीस (००) (०२) जिल्हा हॉस्पीटल (२०५५०१७७), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) 
११० ग्राम पोळीस (००) (०१) पोलीस पाटील व AANA पोलीस (20440229), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५- 
पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन (००) (४१) गुप्तसेवा खर्च (२०५५००१४), मागणी क्रमांक बी-१, 
२०५५-पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०२) पोलीसांची भरती (२०५५०६६९), मागणी क्रमांक 
बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०५) कोंडवाडे (२०५५०२२१) ” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


area निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१५२८१९५८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
RU p ALI S AN JOG or aie OME 


20=825ec39543f0d3 3deccec30f6ca54b1adc430443efec55f07 
98dc173423779d, postalCode=400032, st=M 


hi 
jalNumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A468 1 399FE6 
63D8FBDE0441 AS96BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 
Di 


2023.03.03 15:31:45 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड. 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

९) वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 
१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


